शिक्षक प्रशिक्षण या केंद्रपुरस्कृत योजनेंतर्गत 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील 
सर्वसाधारण लेखाशीर्षातंर्गत केंद्र शासनाच्या 
पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि- २०१८/प्र.क्र.१०३/प्रशिक्षण 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० O32. 
दिनांक : -१३ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा - 


मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.एफ ७.२/२०१८-आय एस -१२ 
(सर्वसाधारण) दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१८. 
प्रस्तावना - 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाने शिक्षक प्रशिक्षण या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत 
सर्वसाधारण लेखाशीर्षातंर्गत दि.११ सप्टेंबर, २०१८ च्या पत्रान्वये पहिला हप्ता रु.११६६.८१ लाख 
वितरीत केला आहे. त्यानुसार ४०% प्रमाणे राज्य हिस्सा रू.७७७.८७ लाख असा एकूण १९४४.६८ 
लाख इतका निधी वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

शिक्षक प्रशिक्षण या केंद्र पुरस्कृत योजने अंतर्गत सर्वसाधारण ळेखाशीर्षाखाली केंद्र 
शासनाने सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता पहिला हप्ता रु.११६६.८१ लाख वितरित केलेला 
आहे. त्याअनूसरुन ४०% प्रमाणे राज्य हिस्सा रू.७७७.८७ लाख असा एकूण १९४४.६८ लाख इतका 
निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पहिला हप्ता | केद्र शासनाच्या | केंद्र शासनाने वितरीत केद्र शासनाच्या एकूण वितरणासाठी 
पत्राचा दिनांक केलेला निधी प्रमाणात राज्य हिस्सा रुपये 
General | दि.११/०९/२०१८ ११६६.८१ ७७७.८७ १९४४.६८ 
Head 


केंद्र शासनाने सन-२०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी वितरीत केलेल्या पहिल्या हप्त्याकरिता 
केंद्र हिस्सा रु.११६६.८१ लाख इतका निधी “मागणी क्र.ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८० 
सर्वसाधारण, ००३-प्रशिक्षण, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (०१)(०३) शिक्षकांचे प्रशिक्षण (केंद्र 
पुरस्कृत योजना)(केंद्र हिस्सा) (२२०२३०२९) या लेखाशीर्षातून व राज्य हिस्सा करिता रु. ७७७.८७ 
org इतका निधी मागणी क्र.ई-२, ८० सर्वसाधारण, ००३-प्रशिक्षण, पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना, (०१) शिक्षकांचे प्रशिक्षण, (०१)(०४) शिक्षकांचे प्रशिक्षण (केंद्रपुरस्कृत योजना)(राज्य हिस्सा) 
(२२०२३७८२) सन-२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या तरतूदीतून खर्च करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि- २०१८/प्र.क्र.१०३/प्रशिक्षण 


सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी व संचालक, विद्या प्राधिकरण, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. तसेच, ज्या उद्दिष्टासाठी सदर निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच 
उद्दिष्टासाठी खर्च करण्यात यावा. 
तसेच, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल, 
२०१८ च्या परिपत्रकामधील अटी व शातींच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१११३१२५१३९३३२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Baban Ranganath Mal 
Mf Mah. htt School Educati 
a a n ind Sports rment, postalCode=400032, st=Maharash' 
2.5.4.20: 13365edca1bab7b5a512fa9b602a739d12b55819b 
890715. 'a28ccbi 
serialNumber=d2974b67a90018e618d5e1 1ffd00382f063542cc3 
anga Na h a | d866753cfd5a4ad652b1908, cn=Baban Ranganath Mal 
D 2018.11.13 12:58:53 +05'30' 
आर 
(बी.आर.माळी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र शासन, पुणे 

३. संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. संचालक, विद्या प्राधिकरण, पुणे 

५. संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य पुणे 

६. संचालक (प्रौढ व अल्पसंख्याक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (9/2), मुंबई/नागपूर 

११. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

92. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

१३. सर्व प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक व्यवसाय सातत्यपूर्ण विकास संस्था (DIECPD) 

१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 

१७. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी मंजूर 
रक्‍कम बी.डी.एस.प्रणालीवर तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावी. 

१८.निवडनस्ती (प्रशिक्षण) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


